मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाशीर्ष “२८०१ वीज ” सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील अंतिम अनुदान व बचतीची 
रक्कम प्रत्यार्पित करणेबाबत (अनिवार्य) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(३)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक ३१ मार्च २०२० 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र निधिवि २०२०/प्र.क्र.३५/उर्जा-३, 
दिनांक १३.०६.२०१९ 
शासन निर्णय- 
सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ वीज अंतर्गत केलेल्या 
एकूण तरतूद (अनिवार्य) रुपये ९९२,००,००,०००/- मधून पुर्ण रक्‍कम खर्च करण्यात आली असून निरंक तरतूद 
प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव (भारीत)या लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 
(रक्‍कम हजारात) 


उपशीर्ष एकूण अंतिम । प्रत्यार्पित । प्रत्या्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च | बचत 


1 | २ ३ 8 त 


मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, Co सर्वसाधारण, १०१ | ९९२,००,०० | ९९२,००,०० अर्थसंकल्पित 


वीज मंडळांना सहाय्य, (००) (०१) केंद्र शासनाच्या पुर्ण रक्‍कम खर्च 
उदय योजनेंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीसाठी करण्यात आली 
महावितरण कंपनीस सहायक अनुदान (अनिवार्य) आहे. 


(२८०१५५०७, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


एकूण 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०४१५३५४७३२१० असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Nanasaheb Rajaram 


Dhane 


(ना.रा.ढाणे) 
झासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(३)/ऊर्जा-३ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

3३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 

५ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

६ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व) मुंबई४०० ०५१ 
अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

९ वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, 32. 

१० निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


